विधानमंडळाच्या नोव्हेंबर, २०१८ च्या (हिवाळी) 
अधिवेशनात सादर केलेले सन २०१८-१९ चे 
खर्चाचे पूरक विवरणपत्र. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः पुरक-२०१८/प्र.क्र.१०९/२०१८/१७स 
दालन क्रमांक-६, तळमजला (विस्तार), मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
तारीख: ०६.१२.२०१८ 


वाचा- 
१) वित्त विभाग,शासन परिपत्रक,क्र.पूरक-२०१८/प्र.क्र.१३५/अर्थसंकल्प-३,दि.०५ डिसेंबर,२०१८ 


शासन निर्णय- 

सन २०१८-१९ या वर्षाचे खर्चाचे पूरक विवरणपत्र दिनांक १९,नोव्हेंबर २०१८ रोजी 
विधानमंडळास सादर करण्यात आले होते, त्यास अनुसरुन सदर पुरवणी खर्चास आता विधानसभेने 
मान्यता दिली आहे. दि. ३१ मार्च, २०१९ रोजी संपणा-या वित्तीय वर्षाच्या विनियोजनामध्ये समाविष्ट 
करण्यासाठी, पुरवणी विनियोजन विधेयकास मा.राज्यपालांनी संमती दिली असून ते महाराष्ट्र (तृतीय 
पुरवणी) विनियोजन अधिनियम, २०१८ (सन २०१८ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक-६३) म्हणून 
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण, भाग-४, दिनांक ०३ डिसेंबर, २०१८ यामध्ये प्रसिध्द करण्यात 
आले आहे. 
२. सोबत जोडलेल्या विवरणपत्रात अनु.१ ते ८ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे पूरक मागणीव्दारे एकूण 
रु.७८६,७८,०००,०१/- (अक्षरी रुपये सातशे शाहाऐंशी कोटी अठ्ठयाहत्तर लाख एक मात्र) 
(अनिवार्य/कार्यक्रमांतर्गत) (दत्तमत) मंजूर करण्यात आलेल्या तरतुदी सदर विवरणपत्राच्या स्तंभ पाच 
मधील संबंधीत कार्यान्वयन/नियंत्रक अधिकाऱ्याच्या स्वाधीन करण्यात येत असल्या तरी पुरक 
मागणीच्या खर्चासंदर्भात संबंधीत योजनांबाबतचे वित्तिय /खर्चास मान्यता बाबतचे आदेशा स्वतंत्ररित्या 
संबंधीत कार्यासनांमार्फत निर्गमित करण्यात येतील. 
३. अनिवार्य खर्चाच्या पुरवणी मागण्या :- अनिवार्य खर्चाच्या मंजूर पुरवणी मागण्यांचे प्रस्ताव (मुळ 
धारिकेवर) निधी वितरण करण्यापूर्वी यथास्थिती वित्त विभागास सादर करण्यात यावेत. 
४. कार्यक्रम खर्चाच्या पुरवणी मागण्या :- कार्यक्रम खर्चाच्या मंजूर पुरवणी मागण्यांचे प्रस्ताव (मुळ 
धारिकेवर ) निधी वितरण करण्यापूर्वी यथास्थिती नियोजन विभाग/सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य 
विभाग/आदिवासी विकास विभाग यांच्या मंजूरीने वित्त विभागास सादर करण्यात यावेत. 
५. तसेच सदर निधी वितरीत करण्यापूर्वी नियोजन व वित्त विभागाने यापूर्वी निर्गमित केलेल्या 
मार्गदर्शक सुचना, प्रचलित निकष, वित्तीय अधिकारांचे प्रत्यायोजन तसेच वित्त विभागाच्या दि.०२ 
एप्रिल, २०१८ च्या परिपत्रकानुसार व वेळोवेळी दिलेल्या सुचनांचे तंतोतंत पालन करण्यात यावे. 
६.  आकस्मिकता निधीतून घेण्यात आलेले अग्रीम यापुढे आकस्मिकता निधीच्या खाती खर्च न 
टाकता, एकत्रित निधीच्या खाती खर्ची टाकण्यात यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः पुरक-२०१८/प्र.क्र.१०९/२०१८/१७स, दि. ०६.१२.२०१८ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८१२०६१२१६४६०१०२ असा आहे. हा AAT 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Seema Baban Jadhav 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 


See mM a Ba ba n व्शा Department, 


ostalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=f6d09269f267e078edac2ae3cc1 bf 


J a d h a V c4eca4bca6ff5fcd46acba37328f15459ce, 
cn=Seema 


(सीमा बबन जाधव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 

१. सहकार आयुक्‍त व निबंधक,सहकारी संस्था,महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

२. संचालक, TAM संचालनालय,महाराष्ट्र राज्य, नागूपर. 

३. महालेखापाल,महाराष्ट्र-१(लेखा व अनुज्ञेयता)/(लेखा परीक्षा)/(स्थानिक निकाय लेखापरीक्षा व लेखा), 
मुंबई. 

४. महालेखापाल, महाराष्ट्र -२ (लेखा व अनुज्ञेयता )/ (लेखा परीक्षा), नागपूर. 

५. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

६. निवासी लेखाधिकारी, मुंबई. 

७. सह सचिव/उप सचिव (श्री.चव्हाण/श्री.देसाई/श्री वळवी /श्री वळंज)सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई-३२ 

८. अवर सचिव/कक्ष अधिकारी (१स/२स/३स/१८स/टेक्स-२/टेक्स-५)सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग 
विभाग,मंत्रालय, मुं-३२ 

९. वित्त विभाग, (अर्थसं.३/व्यय-११/अर्थसं.१३),मंत्रालय, मुंबई ३२. 

१०. नियोजन विभाग, (का-१४११/का-१४३१) मंत्रालय, मुंबई ३२. 

११. निवडनस्ती १७-स कार्यासन सहकार,पणन व वस््रोद्योग विभाग,मंत्रालय,मुंबई-३२. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


Brea निर्णय क्रमांक पूरक-२०१८/ प्र.क्र.९०९-२०९८/दि. ०६ डिसेंबर, २०१८ चे सहपत्र 


विषय :- सन २०१८-१९ मधील खर्चाच्या मंजूर पुरक मागण्या (नोव्हेंबर २०१८ चे हिवाळी अधिवशेन) 


(०२)(७९) साध्या यंत्रमाग धारकांना व्याज सवलत 


४४२५-सहकारावरील भांडवली खर्च, 


महाराष्ट्र राज्य ,नागपूर 


(रु.लाखात) 
alae | पृष्ठ लेखाशिर्ष नियंत्रक अधिकारी/ | कार्यक्रमांतर्गत | अनिवार्य 'एकूण कार्या 
. |क्रमांक | क्रमांक विभाग प्रमुख सन 
| 2 | R 3 a टे & द्द \9 ८ ९ 
मागणी क्रमांक व्ही-२, 
२४२५- सहकार 
" २२१९ | १९९ ००१९-संचालन व प्रशासन, न संचालक,वस्त्रोद्योग संचालनालय, पि का ९७२७ oe 
(02)(0%) हातमाग, यंत्रमाग व सहकारी वस्त्रनिर्माण संचालन महाराष्ट्र राज्य ,नागपूर 
(२४२५ ००५८) (अनिवार्य) (दत्तमत), 
१३- कार्यालयीन खर्च - 
मागणी क्रमांक व्ही-२, 
२४२५--सहकार , 
२ | २२२ ~ १०८-इतर सहकारी संस्थांना सहाय्य, ia य. ति १२८.०० १२८.०० 3a 
(०१)(०८) साखर आयुक्तालयाचे बळकटीकरण । 
२४२५ १०५४) (अनिवार्य ) १३- कार्यालयीन खर्च 
मागणी क्रमांक व्ही-२, सहकार आयुक्‍त व निबंधक, 
२४२५--सहकार , सहकारी संस्था,महाराष्ट्र राज्य 
३| २९३ | ९९२ | १०७ सहकारी पत संस्थांना सहाय्य, | तके. IS १ = 
(०१) सहकारी पत संस्थांना सहाय्य, 
(०१)(९४) सहकारी पत संस्थांना तदर्थ प्रदाने 
४२५ २३८२) (अनिवार्य )३२- अंश 
मागणी क्रमांक व्ही-२, 
२८५९- ग्रामोद्योग व लघुउद्योग, 
११०- संमिश्र ग्रामोद्योग ब लघुउद्योग आणि सहकारी संस्था, उप सचिव (सुतगिरणी) 
४ | २२४ | १९२ ((०२)(६४) केंद्र पुरस्कृत टफ योजनेशी संबंधीत वस्त्रोद्योग सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग १८०००.०० चि १८०००.०० | टेक्स-५ 
प्रकल्पासाठी दीर्घ मुदतीच्या कर्जावरील व्याजासाठी विभाग,मंत्रालय,मुंबई 
अर्थसहाय्य योजना(२८५१ ५९८१९) (कार्यक्रमांतर्गत) (दत्तमत)३२- 
अर्थसहाय्य 
मागणी क्रमांक व्ही-२, 
२८५९१-ग्रामोद्योग व लघुउद्योग तवी 
५ | २२५ | १९३ |११०- संमिश्र ग्रामोद्योग ब लघुउद्योग आणि सहकारी संस्था, eit विल 0,08 po on CHAR 


२८५१ ६६०९) (कार्यक्रमांतर्गत)(दत्तमत),३३-अर्थसहाय्य 
क्रमांक व्हो-३, 


C:\Users\makarand.savant\Desktop\-Supply Nove.2018 


संचालक पणन, 
६ | २२६ | १९३ ।१०५-इतर सहकारी संस्थांमधील गुंतवणूका, पणन संचालनालय, १४०.०० a ९४०.०० - 
(०२)(०८)कृषि प्रक्रीया संस्थांना भाग भांडवली अंशदान महाराष्ट्र राज्य पुणे 
(कोल्हे समिती)(४४२५ ०७५९) -३२-अंशदाने 
fp a || 
४४२५--सहकारावरील भांडवली खर्च , सहकारी संस्था,महाराष्ट्र राज्य 
७ । 220 | १९४ |१९०- सार्वजनिक क्षेत्र व इतर क्षेत्रातील गुंतवणुक, पुणे/सहायक निबंधक,(अंदाज व | .००5,00 S56 40000,00 | ९८-स 
: भांडवली नियोजन),मुख्यालय ,पुणे 
(००)(०१) महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळाला भाग भांडवली 
अशंदान (कार्यक्रमांतर्गत)(४४२५ ०७१२) ३२-अंशदाने 
मागणी क्रमांक व्ही-५, 
६४२५-सहकारासाठी कर्जे, संचालक पणन, 
८ । २२९८ | १९४ |१०८- इतर सहकारी संस्थांना कर्जे, पणन संचालनालय, ४००,०० po ४००.०० - 
(०२)(०१)सहकारी शेती प्रक्रिया संस्थांना कर्जे रा.स.वि.म महाराष्ट्र राज्य पुणे 
(६४२५०३१३) - (कार्यक्रमातंर्गत )५५ कर्जे ब आगाऊ रकमा 
एकूण ६८५४०.०१ | ९०१३८.०० | ७८६७८.०१ 
'एकूण-सहकार (दत्तमत) 40000,00 १०१२८.०० | ६०१९२८.०० 
'एकूण-वस्त्रोद्योग (दत्तमत) १८०००.०९ 20,00 १८०९०.०९ 
'एकूण-पणन (दत्तमत) &Yo,00 | 9.00 | &Yo,00 
'एकूण- सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग ६८५४०.०१ | ९०१३८.०० | ७८६७८.०१९ 
एकूण-२४२५-अनिवायं | ___०.००___|_१०१३८.००_ | १०१३८.०० 
एक्‌ूण-२८५९१-कार्यक्रमांतर्ग १८०००.०१_ | 0.00 | १८०००.०१९ 
एकूण-४४२५-कार्यक्रमांतर्ग ८०१९४०.००_ | 0.00 | ५०१९४०.०० 
'एकूण-६४२५-कार्यक्रमांतर्ग ४००.००_ | 0,00 | 00,00 
'एकूण- सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग ६८५४०.०१ | ९०१३८.०० | ७८६७८.०१ 


